पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
यांच्या अधिपत्याखालील ३५ घटक 
कार्यालयातील ५०५ अस्थायी पदांना दि. 
०१९.०९.२०२४ ते दि. २८.०२.२०२५ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्रशासन 
गृहविभाग 
शासन निर्णय क्र.एमआयएस-९१३२२/ प्र.क्र.३३१/पोल-४ 
दुसरा मजला,मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक: २० सप्टेंबर, २०२४. 


वाचा:- १) गृह विभाग, शासन निर्णय,क्र. एमआयएस-१३२२/प्र.क्र.३३१/पोल-४, दि.१३.०३.२०२४ 
२) अपर पोलीस महानिरीक्षक (a स.), पोलीस महासंचालक कार्यालय यांचे पत्र क्र.पोमसं 
/२६-ब/५०० अ. पदे/मुदतवाढ/०१/२०१४,दि.०५.०८.२०२४ चे पत्र. 
३) वित्त विभाग,शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६,/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क.,दि.०६.०९.२०२४. 


शासन निर्णय :- 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील ३५ घटक कार्यालयाकरीता 
निर्माण केलेल्या ५०५ अस्थायी पदांना संदर्भ क्र १ येथील शासन निर्णयान्वये दि.०१.०३.२०२४ ते 
दि.३१.०८.२०२४ पर्यंत वित्त विभागाने दिलेल्या अटीच्या अधीन राहून मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. 
उपरोक्‍त नमूद संदर्भ क्र. ३ येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये दि.०१.०९.२०२४ ते 
दि.२८.०२.२०२५ पर्यंत अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याचे अधिकार मंत्रालयीन प्रशासकिय विभागांना 
प्रदान करण्यात आलेले आहे.उपरोक्त संदर्भ क्र. २ व च्या पत्रान्वये पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील ३५ घटक कार्यालयाकरीता निर्माण केलेल्या ५०५ अस्थायी पदांना 
दि.०१.०९.२०२४ पासून पुढील मुदतवाढ देणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे. त्यानुषंगाने या शासन 
निर्णया सोबतच्या सहपत्रात नमुद केलेल्या पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या 
अधिपत्याखालील ३५ घटक कार्यालयातील ५०५ अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ 
पर्यंत खालील अटीच्या अधीन राहून मुदतवाढ देण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


१) प्रस्तावित करण्यात आलेल्या पदांपैकी कोणतेही पद सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाही 
ब अस्थायी पदे ज्या कारणासाठी, अटी व शर्तीचे अधीन राहून मंजूर केली आहेत त्यांचे 
पालन करण्यात आले आहे. 

२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., दि.०६.०९.२०२४ नुसार 
fated केलेल्या अटीचे व शर्तीचे कटाक्षाने पालन करण्यात येईल व त्याप्रमाणे कार्यवाही 
करण्यात येईल. 

३) दरम्यानच्या काळात आपल्या कार्यालयाच्या अस्थापनेबरील मंजूर पदांच्या आढावा घेऊन 
सुधारीत आकृतीबंध निश्‍चिती करण्याबाबत कार्यवाही करण्यात यावी. त्यानुसार यापुढे अस्थायी 
पदांना सुधारीत आकृतीबंधात समावेश करण्याबाबतची कार्यवाही सर्व प्रशासकोय विभागांनी 
तातडीने करावयाची आहे. तसेच, अस्थायी पदांची मुदतवाढ ही शेवटची समजण्यात यावी, 
यानंतर सुधारीत आकृतीबंध निश्‍चित करण्यासाठी कालावधी वाढवून देण्यात येणार नाही. 
त्यानुसार सुधारीत आकृतीबंधाचा प्रस्ताव तातडीने वित्त विभागास सादर करण्याचे नियोजन 
करुन त्वरीत कार्यवाही करण्याच्या सूचना संबंधितांना द्याव्यात. सुधारीत आकृतीबंध निश्‍चित 
झाला नसल्याने अस्थायी पदांना यापुढे मुदतवाढ न मिळाल्यामुळे अधिकारी/कर्मचारी यांच्या 


वेतन व भत्यांचा प्रश्‍न प्रश्‍न निर्माण झाल्यास ती जबाबदारी पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य 
मुंबई यांची राहील. 

२. सदर प्रकरणी होणारा खर्च गृह विभाग, मागणी क्रमांक : बी-१ "२०५५-पोलीस- (००) १०९ जिल्हा 

पोलीस (००) (०१) जिल्हा पोलीस दल (०१) वेतन” या लेखाशीर्षाखाली मंजूर अनुदानातून भागविण्यात 

यावा. 

३. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/ प्र.क्र.०८/ १६/ आ.पु.क., 
दि.०६.०९.२०२४ अन्वये मंत्रालयीन प्रशासकोय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास 
अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 

करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९२०१८२८५०८६२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 

स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
RAJENDRA T 
BHALWANE 


( रा.ता.भालवणे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


P| 
aP 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 

. अपर पोलीस महासंचालक व संचालक, दळणवळण व परिवहन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
. पोलीस आयुक्त, (पुणे शहर/ठाणे शहर/ ठाणे ग्रामीण/ नागपूर शहर/मिरा-भाइईंदर). 
. विशेष पोलीस महानिरीक्षक, मोटार परिवहन विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

पोलीस अधिक्षक, बिनतारी संदेश पश्‍चिम विभाग, पुणे / पूर्व विभाग, नागपूर. 
पोलीस अधीक्षक, बिनतारी संदेश पश्‍चिम विभाग,पुणे 

पोलीस अधीक्षक बिनतारी संदेश, पूर्व विभाग, नागपूर 

. सर्व पोलीस अधीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, 

महालेखापाल,महाराष्ट्र१/२ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता),मुंबई/ नागपूर. 

१०. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

११. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१२. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी,महाराष्ट्र राज्य, 

१३. समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र.१, पुणे / गट क्र. ४, नागपूर. 

१४. वित्त विभाग (व्यय-७/वित्तीय सुधारणा-१),मंत्रालय, मुंबई. 

१५. कार्यासन अधिकारी (पोल-३),गृहविभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१६. निवडनस्ती/गृह विभाग, पोल-४ 


२० ३ ७ ज्ञा का १८ ९७ ९० 2० 


पृष्ठरपैकी२ 


गृह विभाग शासन निर्णय क्र.एमआयएस-१३२२/प्र.क्र.३३१/पोल-४, दि. २०/०९/२०२४ 


सोबतचे विवरणपत्र 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील ५०५ अस्थायी पदांना 


दि.०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत. 


विभाग, नागपूर 


अ. | कार्यालयाचे नाव पदनाम पद पद निर्मितीचा शासन निर्णय 
क्र. संख्या 
a Ue आयुक्त, | पो.फौ.बि.संदेशा (अभि.) 2 क्र.एमटीएस-०३२०/ प्र.क्र.३३१/ पोल-४, 
पुणे हहर रेडिओ यांत्रिकी ६ । दि.१३.०३.२०२४. 
कर्मशाळा मदतनीस aa 
एकूण 8 
2  ।अपर पोलीस पोलीस उप महानिरीक्षक, | पीडब्ल्यूरस-०१९३/२४८९/३८/पोल-४, 
महासंचालक व | सध्या विशेष दि.१०.०८.११९४ व रापोसे-१९४/१७५५/ 
संचालक, प्र.क्र.४९५/ पोल-१, दि.१०.०८.१९९४ 
दळणवळणव | पोलीस उप अधिक्षक, | पीडब्ल्यूएस-०१९४/२७८६/न.बा.-२१/पोळल-४, 
परिवहन, बि.सं.(अभि) व्ही-सॅट, पुणे दि.२७.१२.११९५ व समक्रमांक 
महाराष्ट्र राज्य, दि.०७.०६.१९९६ 
पुणे पोलीस निरीक्षक, | पीडब्ल्यूरस-०१९४/२७८६/न.बा.-२१/पोळल-४, 
दि.२७.१२.११९५ व समक्रमांक 
दि.०७.०६.१९९६ 
पो.उपनिरी. बि.सं.व्ही- | पीडब्ल्यूरस-०१९४/२७८६/न.बा.-२१/पोळल-४, 
सॅट, पुणे दि.२७.१२.११९५ व समक्रमांक 
दि.०७.०६.१९९६ 
रेडिओ यांत्रिकी, व्ही- | पीडब्ल्यूएस-०१९४/२७८६/न.बा.-२१/पोळल-४, 
सॅट, पुणे दि.२७.१२.११९५ व समक्रमांक 
दि.०७.०६.१९९६ 
चालक पोलीस शिपाई, २ | पीडब्ल्यूएस-०१९४/२७८६/न.बा.-२१/पोल-४, 
व्ही-सॅट, पुणे दि.२७.१२.११९५ व समक्रमांक 
दि.०७.०६.१९९६ 
एकूण 0 | 
३ | पोलीस अधिक्षक, | पोलीस उप निरीक्षक ३ | पीडब्ल्यूएस-०१९४/२८६/न.बा.-२१/पोल-४, 
बि.सं. पश्चिम Sen यांत्रिकी 3 | दि.०७.०६.१९९६ 
विभाग, पुणे 
चालक पोलीस शिपाई ३ 
एकूण ९ 
वि पोलीस अधिक्षक, । पोलीस उप निरीक्षक' २३ | पीडब्ल्यूएस-०१९४/२७८६/नबा-२१/पोल-४, 
बि.सं., पूर्व (अभि) दि.२०.०८.१९९८ 


रेडिओ यांत्रिकी ३ 
चालक पोलीस शिपाई ३ 
एकूण ९ 
विशेष पोलीस । नौका सारंग १४ | पीएलएफ-१००१/प्र.क्र.२५/पोल-४, 
महानिरीक्षक, (स्पीड बोटींसाठी) दि.०१.०१.२००५ 
मोटार परिवहन । नौका इंजिन ड्रायव्हर ५ 
विभाग, पुणे डिंगी चालक १२ 
(स्पीड बोटींसाठी) । खलाशी १२ 
एकूण ४३ 
विशेष पोलीस पोलीस अधिक्षक शि एमटीएस-०१९४/१५७४/(४१)/पोल-४, 
महानिरीक्षक, दि.०९.०८.११९४ 
मोटार परिवहन | विशेष पोलीस ae एमटीएस-०१९३/२११३(७७)/पोल-४, 
विभाग, पुणे महानिरीक्षक दि.१३.०४.११९४ 
एकूण २ 
समादेशक, राज्य | पोलीस निरीक्षक 1 H.0982/2L90/(20)/ पोल-४, 
राखीव पोलीस बल दि.१२.०७.१९९३ 
गट क्र.१, पुणे  । वीजतंत्री | पीएलएफ-०२८७/१९१/पोल-४, 
दि.२६.०८.१९९२ 
एकूण २ 
पोलीस आयुक्‍त, | पोलीस उप निरीक्षक २ | पीडब्ल्यूएस-०१९१/२०८५/न.वा.१२/पोल-४, 
ठाणे शहर (बि.सं.अभि.) दि.२०.०८.१९९४ 
रेडिओ यांत्रिकी | ao | 
एकूण १२ 
पोलीस अधिक्षक, | स.पो.हवा Pte | एमटीएस-०१८५/२२९३/पोल-४, 
ठाणे ग्रामीण स.पो.चालक ३ दि.२८.११.१९९६ 
मास्टर लास्कर पीएमएफ-०२७९/३९३४६/पोल-४, 
दि.१७.०५.१९८० 
स.पो.हवा (सुपरवायझर) he il एमटीएस-०१८४/२०३०९/पोल-४, 
स.पो.शि.चाळक शिळ दि.०४.०५.१९८१ 
स.पो.शि.चाळक | ० | एमटीएस-०१८४/२५४०/पोल-४, 
दि.२८.०८.१९८५ 
स.पो.शि.चाळक 3 एमटीएस-०१८४/२४५९२/पोल-४, 
स.पो.शि 1१ दि.३०.०८.१९९५ 
यांत्रिकी वर्ग-१ | एमजीएफ-१०८२/२९२७७/पोल-४, 


यांत्रिकी वर्ग-२ शिळ दि.०५.०५.१९८३ 
स.पो.शि.चाळक | 9 | 
एकूण ३३ 
॥ पोलीस अधिक्षक, | सायस (मोतबदार) शिश एमआयञओ-०२९३/२६३/न.वा.४९/ पोल-४, 
रायगड दि.१८.०७.१९९३ 
रेडिओ यांत्रिकी शिंगी पीडब्ल्यूएस-०१९४/२७८६/ २१/पोल-४, 
दि.०७.०६.१९९६ 
रेडिओ यांत्रिकी शिश पीडब्ल्यूएस-०१९४/२७८६/ २१/भाग-२/ 
पोल-४, दि.२०.०८.१९९८ 
एकूण ३ 
वि पोलीस अधिक्षक, । रेडिओ यांत्रिकी | पीडब्ल्यूरस-०१९४/२७८६/ भाग-२/ पोल-४, 
सिंधुदुर्ग (ग्रामीण) दि.२०.०८.१९९८ 
एकूण ae 
१२ | पोलीस अधिक्षक, | पोलीस निरीक्षक णि पीएलएन-०३९७/प्र.क्र.४७४/पोल-५ब, 
रत्नागिरी दि.१५.०७.२००० 
एकूण a. 
१३ | पोलीस अधिक्षक, | रेडिओ यांत्रिकी co एमटीएस-०१९४/२७८६/२१/ भाग-१, 
सांगली दि.२०.०८.१९९८ 
एकूण | ae 
ia पोलीस अधिक्षक, | रेडिओ यांत्रिकी | पीडब्ल्यूएस/०१९४/२७८६/न.बा.२१/भाग- 
सातारा २/पोल-४, दि.०७.०६.१९९६ 
एकूण a 
१५ | पोलीस अधिक्षक, | दूरमुद्रक पो.उप.नि. बब | एमटीएस-०८७२/२/रोमन-८/पी, 
अहमदनगर दि.०६.०१.१९७८ 
पोलीस निरीक्षक षि पीएलएफ-०२८०८/३०३६/पोल-४, 
दि.०४.०५.१९८१ 
चालक पोलीस नाईक र्र एमटीएस-१०८२/२९२७७/पोल-४, 
दि.०५.०५.१९८३ 
रेडिओ यांत्रिक | पीडब्ल्यूएस-०१९४/२७८६/पु.बा.-१/पोल-४, 
दि.२०.१२.१९९५ 
एकूण Fea] q 
१६ | पोलीस अधिक्षक, | पोलीस उपनिरीक्षक ३ एमटीएस-०१९२/२८५९/१०६/पोल-४, 
नाशिक ग्रामीण । पोलीस हवालदार षु दि.०९.०३.१९९३ 
पोलीस शिपाई २७ 
एकूण ३५ 


i पोलीस अधिक्षक, | रेडिओ यांत्रिकी | पीडब्ल्यूरएस-२८७६/२१/भाग-२/पोल-४, 

जळगाव दि.२८.०८.१९९८ 
एकूण 1१ 

१८ | पोलीस अधिक्षक, | रेडिओ यांत्रिकी शि पीडब्ल्यूएस-०१९४/२७८६/पु.बा./ २१/ पोल- 

यवतमाळ ४, दि.०७.०६.१९९६ 
एकूण 1१ 

१९ । पोलीस अधिक्षक, | पोलीस निरीक्षक शनि पीएलएन-०३९७/प्र.क्र.४७७/पोल-५ब, 
वाशिम दि.१५.०७.२००० 

एकूण aa 

२० | पोलीस अधिक्षक, | रेडिओ यांत्रिकी शि पीडब्ल्यूरस-०१९८/५५/४/म.वा.२८/ पोल-४, 
उस्मानाबाद दि.२०.०८.२००४ 

एकूण बि 

२१ | पोलीस अधिक्षक, | रेडिओ यांत्रिकी शिव पीडब्ल्यूरस-०१९४/२१/भाग-२/पोल-४, 
लातूर दि.२०.०९.१९९८ 

एकूण बिड या 

२२ | पोलीस अधिक्षक, | संकटकालीन चा.पो.शि. ७ एमटीएस-१२७२/२/२/, दि.२९.०४.१९७४ 
परभणी जिल्हा संख्या बळातून 

रेडिओ यांत्रिकी शि पीडब्ल्यूरस-१४७५/१३१९/पोल-४, 
दि.२७.०९.१९७९ 
वर्कशॉपहंन्ड किं पीडब्ल्यूरस-१४७५/१३१९/पोल-४, 
दि.२७.०४.१९७९ 
रेडिओ यांत्रिकी | पीडब्ल्यूरस-०१९४/२७८६/२१/भाग-२, 
दि.२०.०८.१९९८ 
एकूण 1१० 

२३ | पोलीस अधिक्षक, | रेडिओ यांत्रिकी तिनी पीडब्ल्यूरस-०१९४/२७८६/ पु.बा./२१/पोल- 

बीड ४, दि.२७.१२.१९९५ 
एकूण a] 

२४ | पोलीस अधिक्षक, | नाईक पोलीस शिपाई 2 एमटीएस-४७५७/१०६००४/रोमन-६, 
अमरावती दि.१०.०५.१९५८ या मूळ शा.नि.मधीळल २ 
(ग्रामीण) स.पो.शि.ची पदे 

पीएमएन-०३९७/सीआर-४७४/पोल-५ब, 
दि.१५.०७.२००० अन्वये ही पदे श्रेणीवाढ 
करण्यात आली आहेत. 
नाईक पोलीस शिपाई शि एमटीएस-२२५८/१८०११/रोमन-६, 
(चालक) दि.१४.०४.१९५९ या मूळ शा.नि.मधील १ 


पो.शि.चालक चे पद 
पीएमएन-०३९७/सीआर-४७४/पोल-५ब, 


दि.१५.०७.२००० अन्वये हे पद श्रेणीवाढ 
करण्यात आले आहे. 


नाईक पोलीस शिपाई श्‌ एमटीएस-२२६८/२७७२/ रोमन-११, 
दि.०३.१०.१९६९ या मूळ शा. नि. मधील पो. 
शि. चालकाचे पद 
पीएमएन-०३९७/सीआर-४७४/पोल-५ब, 
दि.१५.०७.२००० अन्वये हे पद श्रेणीवाढ 
करण्यात आले आहे. 

पो.हवा ड्रायव्हर मेकॅनिक | एमटीएस-६२६८/४६०५७/रोमन-११, 

ग्रेड-१ दि.०८.१०.१९६९ 

बिनतारी यंत्रचालक एसबी-२/पीडब्ल्यूएस/१५७०/७७०२, 

पो.शि.(ऑडली) दि.१४.१२.१९७२ 

इमर्जन्सी चालक पोलीस एमटीएस-१२७२/३/रोमन -११, 

शिपाई दि.२९.०४.१९७४ 

पो.उप.नि.बि.संदेडा ।__१____ पीडब्ल्यूएस-१४७५/१३१९/रोमन-१०पी, 

रेडिओ यांत्रिकी ३ दि.२२.०८.१९७५ 

विजतंत्री 1१ 

नाईक पो.शि. (चालक) २ एमटीएस-२२७२/१०९/ रोमन -७ पी, 
दि.२२.०४.१९७६ या मूळ शा.नि.मधील ३ 
पो.शि.चाळलक पदे 
पीएमएन-०३९७/सीआर-४७४/पोल-५ब, 
दि.१५.०७.२००० अन्वये ही पदे श्रेणीवाढ केली 
आहेत. 

पो.उप.नि. (सं.प्र.) = पीएलएफ-०२७७/ रोमन-२/ रोमन-७ पी, 

प्रमुख यंत्रचालक | 9 | दि.०६.०१.१९७८ 

रेडिओ यांत्रिकी २ 

टी.पी.यांत्रिकी Lae | 

विजतंत्री 1 १___| 

बिनतारी यंत्र चाळक शिळा 

टी.पी.ऑपरेटर a 

पो.नि. (बि.सं.) 1 १___| 

वर्कशॉप हॅन्ड L | 

फिगर fore एक्सपर्ट 1१ पीएलएफ-०२७८/८३२४/पोल-४, 

असि.फोटोग्राफर Pe | 2.92.09. 9898 

सायंटिफिक असि. बिळे 2 

पो.शि.चालक | arr "| 

नाईक पो.शि. (चालक) २ एमटीएस-०१७९/१७५/पोल-४, 


हवा.ड्रायव्हर मॅकेनिक षि दि.०२.०५.१९७९ या मूळ शा.नि.मधील 
स.पो.शि.चालक ची २ पदे 
पीएमएन-०३९७/सीआर-४७४/पोल-५ब, 
दि.१५.०७.२००० अन्वये ही पदे श्रेणीवाढ केली 
आहेत. 

पो.उप नि. ।__१__ | पीडब्ल्यूएस-०८७८/२९७०५/पोल-४, 

जमादार ६ । दि.०४.०५.१९७९ 

पो.हवा ह 

पो.शि. ७५ 

रेडिओ यांत्रिकी शिळी 

यंत्रचालक 1१ 

कर्म.मदतनीस ३ 

नाईक पो.शि. i एमटीएस-०१७९/२९३२०/पोल-४, 
दि.०३.०९.१९८० या मूळ शा.नि.मधील 
पो.शि.चाळक-१ पद 
पीएमएन-०३९७/सीआर-४७४/पोल-५ब, 
दि.१५.०७.२००० अन्वये ही पदे श्रेणीवाढ केली 
आहेत. 

हवा.ड्रायव्हर मॅकेनिक हिं एमटीएस-०१७९/२९३२०/पोल-४, 

ग्रेड २/३ दि.०३.०९.१९८० 

पो.उप.नि. (बि.सं,) | 4 | पीएलएफ-०२७९/३९३४६/पोल-४, 

रेडिओ यांत्रिकी 8 | दि.१७.०५.१९८० 

प्रमुख यंत्रचालक | 

यंत्रचालक २ 

विजतंत्री २ 

कर्म-मदतनीस ३ 

पो.शि. (चाळक) ५ एमटीएस-०१८०/२७३०९/ पोल-४, 

हवा-ड्रायव्हर मेकॅनिक | दि.०४.०५.१९८१ 

ग्रेड २/३ 

पो.हवा. चालक a 

पो.शि.(लेखनिक) | अपीओ-३३७५/१/रोमन-३, पी, 
दि.१५.०४.१९७६ 

नाईक पो.शि. (चाळक) शि एमटीएस-०१८१/४४२०९/पोल-४, 


दि.०६.०५.१९८२ या मूळ शा.नि.मधील हत्यारी 
पो.कॉ.चालकाचे १ पद 
पीएमएन-०३९७/सीआर-४७४/पोल-५ब, 
दि.१५.०७.२००० अन्वये ही पदे श्रेणीवाढ केली 


आहेत. 


पो.हवा.(चाळक) शि एमटीएस-१०८२/२९२७७/पोल-४, 
दि.०५.०५.१९८३ 
नाईक पो.शि. (चाळक) ३ एमपीएफ-१०८३/३७०६७/पोल-४, 
दि.११.०५.१९८४ या मूळ शा.नि.मधील हत्यारी 
पो.शि.चालकाची ३ पदे 
पीएमएन-०३९७/सीआर-४७४/पोल-५ब, 
दि.१५.०७.२००० अन्वये ही पदे श्रेणीवाढ केली 
आहेत. 
हत्यारी हवालदार चालक | एमपीएफ-१०८३/३७०६७/पोल-४, 
ग्रेड-२ दि.११.०५.१९८४ 
हत्यारी हवालदार चालक हिंड व्या 
रेडिओ यांत्रिकी | पीडब्ल्यूरस-०२८३/३४७२७/पोल-४, 
दि.२४.०९.१९८४ 
हत्यारी TAT. (चाळक) ४ | एमटीएस-०१८४/२४५९२/पोल-४, 
हत्यारी हवालदार चालक | १  । दि.३०.०८.१९८५ या मूळ झा.नि.मधील हत्यारी 
हत्यारी हवालदार गि पो.कॉ.चालकाचे १ पद 
मेकॅनिक पीएमएन-०३९७/सीआर-४७४/पोल-५ब, 
नाईक पो.शि.(चालक) | दि.१५.०७.२००० अन्वये ही पदे श्रेणीवाढ केली 
आहेत. 
पो.शि. चाळक ४ | एमटीएस-०१८५/ २२९३/ पोल-४, 
हवा.चालक 1१ दि.३०.०७.१९८७ 
हवा.चालक (मोटार 1 
पर्यवेक्षक) 
एकूण १७८ 
२५ | पोलीस अधिक्षक, | रेडिओ यांत्रिकी शि पीडब्ल्यूरस-०१९४/२७८६/२१/भाग-२, 
जालना दि.२०.०८.१९९४ 
एकूण ae | 
२६ | पोलीस अधिक्षक, | रेडिओ यांत्रिकी 1 पीडब्ल्यूरस-०१९४/२२७८६/ न.बा.-२१/पोल- 
अकोला ४, दि.२७.१२.१९९५ 
रेडिओ यांत्रिकी aa पीएलएफ-०२८५/३१८२/पोल-४, 
दि.०४.१२.१९९६ 
मोची शनि एमआयएस-०१९८/६०/पोल-४, 
दि.०८.०९.१९९८ 
एकूण ३ 


२७ । पोलीस आयुक्त, | पोलीस शिपाई चालक २ | सीओपी-१०७७/५३४/रोमन-३, 
नागपूर शहर दि.०८.०८.१९७८ 
स.पो.शि.चाळक 2 एमटीएस-०१८४/२४५०८/पोल-४, 
दि.२८.०८.१९९५ 
पो.उप.नि. (बि.सं.) शिक पीडब्ल्यूएस-०१९२/२०८६/नवा/१२, 
रेडिओ यांत्रिकी ५ दि.२०.०८.१९९३ 
कर्मशाळा मदतनीस a | 
एकूण [= a= 
२८ । पोलीस अधिक्षक | हवालदार चालक 1१ एमटीएस-८६६/४२८७७/रोमन-११, 
नागपूर ग्रामीण | पो.उप निरीक्षक | 9 | दि.२१.०९.१९६९ 
पो.शि.चाळलक za एमटीएस-३२६८/सी-११८३, दि.०९.०९.१९६९ 
पो.शि.चालक 1 एमटीएस-२२७२/१०९-सात-पी, 
दि.२२.०४.१९७६ 
पो.शि.चालक ae एमटीएस-२२७२/१०९/११, दि. ०७.०७.१९७५ 
पो.शि.चालक २ पीओएल ८७२/२/रोमन-८, दि. ०५.०६.१९७७ 
पो.शि.चालक षु पीएलएफ०२७९/१७६१/पोल ४, 
दि.२७.०४.१९७९ 
चा.पो. शि. 1 १___| एमटीएस०२८०/३०३६/पोल ४, 
हवा. चालक 1१ दि.०४.०५.१९८१ 
चा. पो. शि. २ एमटीएस०१८०/२७३०९/पोल४, 
दि.०४.०५.१९८१ 
चा. पो. शि. ४ | पीडब्ल्यूएस०१७९/७४८/पोळल-४, 
दि. ०४.०५.१९८१ 
संकटकालीन चा. पो. 2 एमटीएस०१८१/३२३०९/पोल४, 
शि. दि.०६.०५.१९८२ 
ar. ay. शि. 3 एमटीएस१२८१/३२८५/पोल ४, 
दि.१८.०५.१९८२ 
चा. पो. शि. GB | एमटीएस१०८२/२९६७७/पोळल४, 
दि.०५.०५.१९८३ 
एकूण ३० 
२९ | समादेशक राज्य | भांडारपाल शिळ एसबी-पीडब्ल्यूएस१७६९/१९३१८, 
राखीव पोलीस ।क.श्रे.लि. 1. | दि. ०७.०६.१९७१ 
बळ गल Maes ।वंपरली = 
nia रेडिओ यांत्रिक शि एसबी-पीडब्ल्यूएस२०७९/२०२४७, 


दि. १२.०९.१९८० 


विजतंत्री | एसबी-पीडब्ल्यूएस२०७९/२०२४७, 


दि. १२.०९.१९८० 

प्र.यं. चाळक | एसबी-पीडब्ल्यूएस २०७९/ २०२४७, 
दि. १२.०९.१९८० 

पोलीस नाईक (आ) २ एसबी-पीडब्ल्यूएस २०७९/ २०२४७, 
दि. १२.०९.१९८० 

पो. उप. नि. बि.सं. | एसबी-पीडब्ल्यूएस २०८०/ २८९५७, 
दि. ०६.०५.१९८१ 

रेडिओ यांत्रिक | एसबी-पीडब्ल्यूएस २०८०/ २८९५७, 
दि. ०६.०५.१९८१ 

हवा. लेखानिक विवि एसबी-पीडब्ल्यूएस २०८०/ २८९५७, 
दि. ०६.०५.१९८१ 

पो. नाईक लेखा किं एसबी-पीडब्ल्यूएस २०८०/ २८९५७, 
दि. ०६.०५.१९८१ 

पो. नाईक (आ.) २ | एसबी-पीडब्ल्यूएस २०८०/ २८९५७, 
दि. ०६.०५.१९८१ 

यंत्रचालक ४  । एसबी-पीडब्ल्यूएस २०८०/ २८९५७, 


दि. ०६.०५.१९८१ 


पो. नि. बि. सं. ।__१___ पीडब्ल्यूएस-२०६८/४७४१/ पोल-४, 

प्र. यं. चा. a दि. २२.०६.१९७९ 

रोडिओ यांत्रिक 1. बक 

यंत्र चालक छठ 

पो. नाईक (आ) 1१ 

यंत्रचालक शशि एसबी-२/पीडब्ल्यूएफ-१/५७०/७७०३/पोल-४, 
दि.१४.१२.१९७२ 

पोलीस नाईक ४ एमटीएच-२६२७७/पोल-४ दि. ५.५.१९८३ 

सहा. पो. उपन.नि. 

(चालक) 

aoe Ui. ना. 1 fe | एमटीएस-१०८०/पोल-४, दि. 08.04.9929 

चालकपो.ना. षु एमटीएच-२४५९३/पोल-४ दि. ३०.०५.१९८५ 

चालकपो.ना. ३ 

(संकटकालीन) 

हवा. पर्यवेक्षक [=a =] एमटीएस ०४२८-ब/ पोल-४ दि.०४.०५.१९५९ 

पो. नाईक (लेखनिक) २ 

पो. नाईक P| 

हवा. चालक Lp “ह, Si 

जोडारी वर्ग-२ | 9 | एमटीएस ०१८३/३३१६/ पोल-४, दि.११.०५.१९८४ 


पो. नाईक (चा.) २ 
स्वच्छक 1१ 
एकूण ५० 
३० | पोलीस अधीक्षक, | रेडिओ यांत्रिक २ | पीएलएफ-०१९४/६८/(म.वा.६)/पोल-४, 
चंद्रपूर प्रमुख यंत्रचालक | 9 | दि.३०.०९.१९९५ 
बि.यंत्रचालक २ 
विजतंत्री 1१ 
कर्मशाळा मदतनीस २ 
एकूण ८ 
३१ | पोलीस अधीक्षक, | रेडियो यांत्रिक शि पीडब्ल्यूरस/०१९४/२७८६/न.बा.२१/भाग-२/ 
भंडारा पो-४, दि.०७.०६.१९९६ 
एकूण a ei 
३२ | पोलीस अधीक्षक, | रेडिओ यांत्रिकी शिडी पीडब्ल्यूएस/०१९४/२७८६/न.वा., 
नंदुरबार दि.०७.०६.१९९६ 
एकूण 1१ 
३३ | पोलीस अधीक्षक, | पोलीस उपनिरीक्षक शि पीडब्ल्यूरस-०१९४/६८(न.वा.-६)/पोल-४, 
गोंदिया अभियांत्रिक दि.३१.०८.१९९५ व दि.३०.०९.१९९५ 
रेडिओ मेकॅनिक २ 
ई.(विजतंत्री) विक. 
कर्मशाळा मदतनीस २ 
एकूण & 
३४ | पोलीस अधीक्षक,  पो.नि.(अभि) शि पीडब्ल्यूरस/१०९४/२७८६/नवा२१/पोल-४, 
गडचिरोली दि.२७.१२.१९८५ आणि पीडब्ल्यूएस-०१९४/ 
Sq SESS : ७८६/ नवा/ २१/पोल-४, दि.०७.०६.१९९६ 
हेड वा.ऑपरेटर Pe | 
इलेकट्रीशियन (विजतंत्री) 1१ 
भांडारपाल 1१ 
कर्मशाळा मदतनीस | 
रेडिओ मेकॅनिक ae 
पोलीस मेकॅनिक (बि. सं.) २ 
एकूण १३ 
३५ | पोलीस आयुक्त, | पोलीस शिपाई ५ | पीडब्ल्यूएस/०१९३/३५०/(५०/पोल-४, 
मिरा-भाईदर - दि.२९.०३.१९९३ पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 


वसई विरार 


यांचे आस्थापनेवरुन वर्ग झालेली पदे 


पोलीस शिपाई (कर्मशाळा | २ । पीडब्ल्यूएस/०१९/२०८५/नवा-१२/पोल-४, 

मदतनीस) दि.२०.०८.१९९३ पोलीस आयुक्त, ठाणे यांचे 
आस्थापनेवरुन वर्ग झालेली पदे 

पोलीस शिपाई (कर्मशाळा गि पीडब्ल्यूएस/०१९/२०८५ नवा-१२/पोल-४, 

मदतनीस) दि.२०.०८.१९९३ WA आयुक्त, पुणे यांचे 
आस्थापनेवरुन वर्ग झालेली पदे 

एकूण ८ 
एकूण ३५ घटक कार्यालयाची पदे ५०५ 


